आगामी गणेशोत्सव कालावधीत “कोकणात 
जाणाऱ्या Weed गणेशोत्सवानिमित्त 
पथकर (Toll) माफी व इतर सोई सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत”. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : खाक्षेस-२०२२/प्र.क्र.२६३/रस्ते-८ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२२ 


परिपत्रक 


आगामी सन २०२२ च्या आगामी गणेशोत्सव कालावधीत “कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांना 
गणेशोत्सवानिमित्त पथकर (Toll) माफी व इतर सोई सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत या विषयाच्या 
अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे अध्यक्षतेखाली दि.२१ जुले, २०२२ रोजी बैठक संपन्न झाली. 

सदर बैठकीमध्ये प्रस्तुतप्रकरणी चर्चा होऊन मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी त्या अनुषंगाने सुचना व निर्देश 
दिलेत, त्यास अनुसरुन सर्व संबंधितांना सदर परिपत्रकाद्वारे पुढीलप्रमाणे सूचित करण्यात येत आहे, 
१. सन २०२२ च्या गणेशोत्सवाकरीता कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना / वाहनांना पथकरातून सूट 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने दिनांक २७.०८.२०२२२ ते दिनांक ११.०९.२०२२ 
या कालावधीत मुंबई -बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग (राम-४८), मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग (रा.म.६६) TRG व 
इतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवरील पथकर नाक्यावर कोकणात जाणाऱ्या गणेशोत्सव 
भाविकांना / वाहनांना पथकरातून सवलत देण्यात येत आहे. 


याकरिता सोबत जोडल्याप्रमाणे “गणेशोत्सव २०२२, कोकण दर्डान” अशा आडायाचे स्टीकर्स 
स्वरुपाचे पथकर माफी पासेस त्यावर गाडी क्रमांक, चालकाचे नाव असा मजकूर नमूद करुन ते स्टीकर्स 
(पासेसचा नमुना सोबतचे जोडपत्र - अ प्रमाणे) आवऱ्यक त्या संख्येनुसार परिवहन विभाग, वाहतूक 
पोलीस/पोलीस, संबंधीत प्रादेशिक परिवहन विभाग (आर.टी.ओ.,) यांनी समन्वय साधून पोलीस स्टेशन, 
वाहतूक पोलीस चौक्या व आर.टी.ओ. ऑफिसेस मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात यावेत. तसेच सदरचे पास 
परतीच्या प्रवासाकरीता ग्राह्य धरण्यात येतील. 


२. ग्रामीण वा शहरी पोलीस / प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांचेमार्फत दिले जाणारे पासेसची संख्या 
बाबतीत एकत्रित माहिती उप सचिव (खा.र.-१), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई- 
३२ यांना माहितीकरिता सादर करावी. 
३. पोलीस व परिवहन विभागाने गणेशोत्सवाच्या काळात पास सुविधा आणि त्यांच्या उपलब्धतेबाबतची 
माहिती जनतेस होण्याकरिता आवश्‍यकतेप्रमाणे अधिसूचना / जाहीर प्रसिध्दी करावी. 

या सुचना सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्यात याव्यात. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८२६१३५८४०८४१८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. = PRASHANT 1211111 वित 


(5844207 168a5{b67d073b74427b1ca6, 


DATTATRAYA rece 


10257 AD8288D7 3B46DESCOAC33B6DCSEF4E612 


4778308634, postalCode=440015, st=MAHARASHTRA, 
ialNumber=c1053939b952ab2ea32a29655bf0c5192a35fe6b1a80F 


seri 
N A O G H A R E 0c9229a6df80ecdce19, cn=PRASHANT DATTATRAYA NAOGHARE 
Date: 2022.08.26 14:10:48 +05'30' 


(प्रशांत नवघरे) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीसाठी सविनय सादर:- 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 


शासन परिपत्रक क्रमांकः खाक्षेस-२०२२/प्र.क्र.२६३/रस्ते-८ 


२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे खाजगी सचिव. 
मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे खाजगी सचिव. 
मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळुन), मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
) 
) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) व नगर विकास, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


2) 0८ ww 


4 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


G ८४) 


८ 


प्रति, 

१. अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम), मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (न.वि.-१/२), मंत्रालय, मुंबई 

५. सचिव (रस्ते) सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. उप सचिव (खा.र.१/खा.र.२) सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

८. सर्व पोलीस आयुक्‍त 

९. सर्व पोलीस अधीक्षक 

१०. सर्व पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) 

११. सर्व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, पथकर प्रशासन विभाग 

१२. मुख्य महाव्यवस्थापक (CGM), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१३. सर्व मुख्य अभियंता 

१४. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, कोकण, बांधकाम भवन, ४था मजला, मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई. 

१५. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१६. मुख्य महाव्यवस्थापक (पथकर प्रशासन विभाग) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वांद्रे, 
मुंबई. 

१७. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

१८.सर्व जिल्हाधिकारी 

१९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२०. पथकर वसूली कंपन्यांचे प्रतिनिधी, (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ/सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्यातर्फे). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः खाक्षेस-२०२२/प्र.क्र.२६३/रस्ते-८ 


जोडपत्र - अ 


कोकण गणेशोत्सव - २०२२ 
“गणेश दर्शन” 
पथकर माफी (टोल फ्री) पास 


वाहन क्र. 
मालकाचे नाव 
भ्रमणध्वनी क्र. 
मार्ग : ते 


प्रवासाची तारीख  : जाण्याची तारीख 
येण्याची तारीख 


प्रभारी अधिकारी यांची सही बव शिक्का 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


